जागतिक कृषि गणना योजनेअंतर्गत मंजूर पदांवर 
कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन अदा 
करण्याकरिता निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः कृगयो-२०२४/प्र.क्र.११५/११-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ एप्रिल, २०२४ 


वाचा - 
१. कृषि व पदुम विभाग, ame निर्णय, क्र. संकीर्ण-२०२३/प्र.क्र.१६९/११-अ, 
T&.98.92.2023. 
२. कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय, क्र.पदसातत्य-२०२४/प्र.क्र.७१/११-अ, 
दि.२९.०२.२०२४. 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय , क्र. अर्थसं-२०२४/प्र.क्र.३४/अर्थ-३ दि. ०१.०४.२०२४ 
४. उपआयुक्त (कृषि गणना), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे पत्र क्र.कृआ/कृ.ग./जागतिक 
कृषि गणना/२३-२४/प्र.क्र.१/१११९८/२०२३, दि. १०.०४.२०२४ 
प्रस्तावना - 


जागतिक कृषि गणना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत मंजूर पदांवर कार्यरत अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या वेतनासाठी होणारा खर्च हा प्रस्तुत योजने अंतर्गत केंद्र शासनाकडून PFMS 
प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना प्राप्त होणा-या अनुदानातून समायोजनाने राज्य शासनाच्या 
लेखाशिर्षाखाली जमा करण्याच्या अटीस अधिन राहून प्रस्तुत योजनेच्या लेखाशिर्षाखाली अर्थसंकल्पीत 
करण्यात आलेल्या निधी मधून खर्च करण्यास संदर्भ H. (१) अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. उपआयुक्त 
(कृषि गणना), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांनी संदर्भ क्रं. (४) च्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरून 
जागतिक कृषि गणना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत आयुक्तालय स्तरावरील अधिकारी / 
कर्मचारी यांच्या वेतनाकरीता जागतिक कृषि गणना योजनेंतर्गत ०१-वेतन या बाबीखाली रु. ५७ लाख 
इतका निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यास अनुसरुन खालीलप्रमाणे शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय:- 


सन २०२४-२५ मध्ये जागतिक कृषि गणना या १०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत आयुक्‍तालय 
स्तरावरील अधिकारी / कर्मचारी यांच्या वेतनाकरीता जागतिक कृषि गणना योजनेंतर्गत ०१-वेतन या 
बाबीखाली रु.५७ लाख इतका निधी वितरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः कृगयो-२०२४/प्र.क्र.११५/११-ओ 


oF सन 2028-24 मध्ये जागतिक कृषि गणना या योजनेंतर्गत अधिकारी/कर्मचारी यांच्या वेतनाचा खर्च 
पुढील लेखाशीर्षाखाळील सन २०२४-२५ करीता मंजूर तरतूदीतून भागविण्यात यावा:- 


अ.क्र योजनेचे नाव लेखाशिर्ष उद्दिष्ट 
7 (००)(१० जागतिक कृषि गणना 
(१०० टक्के केंद्र पुरस्कृत योजना) | २४०१ ०९९६ व. जल 
(कार्यक्रम) 
३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी शासन निर्णय दि.१९.१२.२०२३ मधील 


तरतूदी आणि शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रके यांच्या अधिन राहुन खर्च करण्याची 
जबाबदारी आयुक्‍त (कृषि) यांची राहील. 


४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ, आयुक्‍त (कृषि) यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून व आयुक्तालय स्तरावरील 
खर्चासाठी सहाय्यक संचालक, लेखा-१, यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत 
आहे. 


प. सदर झासन निर्णय वित्त विभागाने संदर्भ क्र.(३) च्या परिपत्रकान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित 
करण्यात येत आहे. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०४२३१७३५५९०६०१ असा आहे. हा sear डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by NEETA EKNATH SHINDE 

N F FETA F K N AT H DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 
ou=AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f2bffd6992498e56663024368c72b33364cfb066d53682c 
53a425e54d187a7c1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F325D659F47933958AA2D98F394DB95F94BE575 
48776492BA36E77EA1C4AA53B, cn=NEETA EKNATH SHINDE 
Date: 2024.04.23 17:48:50 +05'30' 
अवर सचिव, AERTS शासन 
: 


प्रति, 
१. प्रधान सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
२. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे (५ प्रती) 
३. कृषि संचालक (वि.प्र., कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
४. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
५. सहाय्यक संचालक (लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
६. सहाय्यक संचालक (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-५ 
७. महालेखापाल, (लेखा परिक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर 
८. संचालक, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृगयो-२०२४/प्र.क्र.११५/११-ओ 


९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.वित्त विभाग (व्यय-१) / (अर्थसंकल्प-१३) / (अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

११.नियोजन विभाग (कार्यासन-१४३१), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१२.सह सचिव (११-ओ) यांचे स्वीय सहाय्यक, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई-४०० ०३२ 

१३.कक्ष अधिकारी (2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१४.कक्ष अधिकारी (१५-अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 

१५. निवड नस्ती, का.११-ओ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


